डोंगरी पो.ठा.गु.र.क्र.१८१/१४, GAA केस क्र.२१६/१५ 
या गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड.श्री. शिशिर हिरे यांना व्यावसायिक फी 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र. १५/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०१५ 


संदर्भ शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी १०१५/ए.एस.६७/डी-१४, 
दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१५ . 


शासन निर्णय: 

डोंगरी पो.ठा.गु.र.क्र.१८१/१४, GAA केस क्र.२१६/१५ या गुन्ह्यामधून उद्धवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री. शिशिर हिरे यांची विधी 
व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१५ च्या अधिसूचनेद्वारे विशोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. शिशिर हिरे यांना 
प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-रु . १०,०००/- 

२. तसेच सदर खटल्याच्या कामासाठी अँड.श्री. शिशिर हिरे यांना नाशिक ते मुंबई असा प्रवास 
करावा लागणार असल्याने त्यांना मुंबई नागरी सेवा नियम १९५९ मधील नियम ४१४ आणि ४९० मधील 
तरतूदीप्रमाणे सार्वजनिक वाहनातून रस्ता मार्गाने केलेल्या प्रवासासाठी प्रवासखर्च शासन निर्णय 
PHAR १०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दिनांक ३.३.२०१० मधील परिच्छेद क्र.४.३ नुसार वातानुकुलित 
बससहीत सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक बसचे प्रत्यक्ष भाडे मंजूर करण्यात यावे. तसेच मुंबई नागरी सेवा 
नियम १९५९ मधील नियम ४२० नुसार मुंबई शहरातील अनुसूचित दर आकारणा-या हॉटेलमध्ये 
वास्तव्य केल्यास शासन निर्णय क्र.प्रवास १०११/प्र.क्र.२२/सेवा-५, दिनांक २७.१२.२०११ नुसार 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
3. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय TART उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. शिशिर हिरे यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 
४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा. 
५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५१०/१५/व्यय-७, 
दिनांक २७.१०.२०१५ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र. १५/पोळ-१० 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक 209492049398340328 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


ढ Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
A ru n Vi ५ h n u pa nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Section Officer, postalCode=400032, 
J 05 h | st=Maharashtra, cn=Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2015.12.05 13:10:50 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोळीस आयुक्त बृहन्मुंबई (आपले पत्र क्र.४४/२०१५, दिनांक १६.१.२०१५) 


2. 
3. 
४. 
षु. 


&. 


9. 
Gs 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र्‌ १ , मुंबई . 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अँड.श्री. शिशिर हिरे, सावित्री,महात्मा गांधी मार्ग (कॅम्प रोड), मालेगांव ४२३२०३. 
विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय- (७, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


